महाराष्ट्र शासन 


प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य क्रमांक: कअनि ११२३/प्र.क्र.०९/१४ब 
दिनांक १५ मे, 2023 ते २६मे, २०२३. सामान्य प्रशासन विभाग, 


हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ मे, २०२३. 


प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना) 
मंत्रालयीन विभाग (सोबतच्या यादीप्रमाणे) 
मंत्रालय, मुंबई. 


विषय:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३ मधील प्रशिक्षण, 


कक्ष अधिकारी (गट ब) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण. 


संदर्भ:-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, 

दि.२३.०९.२०११ 

2) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक कअप-१२१४/प्र.क्र.६५/१४-ब, 

दि.१३.०५.२०१५ 

३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२, दि.०२.०२.२०२२ 

४) संचालक, मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, पैठण जि.औरंगाबाद 
यांचे पत्र क्र.२०२३/मप्रविप्रप्र/प्रशिक्षण/कावी-२६८, दि.०२.०५.२०२३ 

महोदय/महोदया, 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.२३.०९.२०११ अन्वये सर्व शासकीय 


अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी प्रशिक्षण धोरण विहीत केले आहे. सदर राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत गट-ब 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांकरीता पदोन्नतीनंतरच्या प्रशिक्षणाचा कालावधी ०२ आठवडे इतका विहित करण्यात 
आला आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना दि.०२.०२.२०२२ अन्वये महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ प्रसिध्द करण्यात आळे आहेत. सदर नियमानुसार सर्व शासकीय 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पायाभूत, उजळणी व पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. 


२. त्यानुसार कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी मराठवाडा प्रशासकीय व 
विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाथनगर (उत्तर) ता.पैठण जि.औरंगाबाद या संस्थेमार्फत दिनांक १५.०५.२०२३ 
ते दि.२६.०५.२०२३ या कालावधीमध्ये १२ दिवसांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले 
आहे. सदर प्रशिक्षणाकरिता नामनिर्देशित केलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांची यादी सोबत विवरणपत्र-अ मध्ये 
जोडली आहे. 

३. सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-अ मधील अ.क्र.२, ३, १४, १५, २०, २१, २२, २५, २६, २८, ३३, ३८, 
४१, ४२, ४३, ४५, ४८ व ५० येथे नमूद कक्ष अधिकाऱ्यांचे नामनिर्देशन यापूर्वी आयोजित प्रशिक्षणासाठी 
करण्यात आले होते. तथापि, त्यांच्या विनंतीनुसार त्यांचे नाव प्रशिक्षणातून वगळण्यात आले होते. सदर 
अधिकाऱ्यांचे नामनिर्देशन दि.१५.०५.२०२३ ते दि.२६.०५.२०२३ या कालावधीतील प्रशिक्षणासाठी पुन्हा 
करण्यात येत असून वरील अधिकाऱ्यांना सदर प्रशिक्षणासाठी जाणे बंधनकारक राहील. सदर 


शासन निर्णय क्रमांकः कअनि १ १२३/प्र.क्र.०९/१४ब 

प्रशिक्षणातून नाव वगळण्याबाबतची विनंती मान्य केळी जाणार नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द 
प्रशिक्षण) नियम २०२२ मध्ये पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण पूर्ण न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याची 
तरतूद आहे. सदर बाब संबंधीत सर्व प्रशिक्षणार्थी कक्ष अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे. 


४. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरण व महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ 
अन्वये देण्यात येत असून यासाठी उपस्थिती अनिवार्य आहे. तसेच प्रशिक्षणाबाबत सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन परिपत्रक दि.१३.०५.२०१५ मधील सूचना संबंधित कक्ष अधिकारी यांच्या निदर्शनास 
आणाव्यात. 


५. प्रशिक्षणास नामनिर्देशन केलेले अधिकारी हे प्रशिक्षण सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी 
दि.१४.०५.२०२३ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत किंवा प्रशिक्षणाच्या पहिल्या दिवशी दि.१५.०५.२०२३ 
रोजी सकाळी ९.०० वाजेपर्यंत मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाथनगर (उत्तर) 
ता.पैठण जि.औरंगाबाद येथे पोहोचतील या बेताने त्यांना कार्यमुक्त करावे. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज 
लक्षात घेऊन प्रशिक्षण कालावधीबाबत प्रशिक्षणार्थींस संबंधित विभागाने तात्काळ कळवावे. नामनिर्देशित 
कक्ष अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे असून, कार्यमुक्‍तीच्या आदेशाची एक 
प्रत संचालक, मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाथनगर (उत्तर) ता.पैठण 
जि.औरंगाबाद तसेच या कार्यासनास पाठविण्यात यावी. 


६. नामनिर्देशित कक्ष अधिकारी यांनी सत्र समन्वयक, श्री.संदिप काळे (मो.नं.९९६०१४८१८०) 
यांच्याशी संपर्क साधावा. 


9. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०५०४१५१३५३५९०७ असा आहे. सदर पत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 


IN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a9494 1 def: 
6ffe1 2c2ad5c605c23, postalCod: hi 


BABURAO MANE : 
(वि.बा.माने) 
सोबत - वरीलप्रमाणे अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 
१) संचालक, मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाथनगर (उत्तर) ता.पैठण 
जि.औरंगाबाद. 
२) उप सचिव (का.१२ अ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) संबंधित अधिकारी (प्रशासकीय विभागामार्फत) 
४) निवडनस्ती/१४ब. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कअनि ११२३/प्र.क्र.०९/१४ब 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मराठवाडा प्रश्ञासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाथनगर (उत्तर) 
ता.पैठण जि.औरंगाबाद येथे आयोजित पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण 


विवरणपत्र-अ 
कालावधी 1 स्थळ [||| 
दिनांक १५.०५.२०२३ ते मराठवाडा प्रशासकोय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
दिनांक २६.०५.२०२३ नाथनगर (उत्तर) ता.पैठण जि.औरंगाबाद 


ई-मेल:- prabhodini3 Ipaithan@gmail.com 
सत्र समन्वयक - श्री.संदिप काळे (मो.नं.९९६०१४८१८०) 


प्रशिक्षणार्थी पदनाम : कक्ष अधिकारी 


अ. | श्री/ नाव पदोन्नतीनंतरचा विभाग मोबाईल क्र ई-मेल आयडी 
क्र. | श्रीमती 

Pal] २ ३ 11 ४ ५ ५ 
| १. | श्रीमती | सं.अ.टांकसाळे | सामान्य प्रशासन विभाग ९२२४७७९१२१ | Sangita.tanksale@nic.in 
२. | श्रीमती | मा.अं.जगताप सामान्य प्रशासन विभाग ७०४५३३६५२५ | Madhuri.jadtap@nic.in 
3. | श्रीमती | सु.स.शिदे सामान्य प्रशासन विभाग ९९६०४६४२८३. | Suiata.shinde@nic.in 
४ श्री । अ.ग.बराते सामान्य प्रशासन विभाग ९९३००२१६०२ | amit.barate7@gmail.com 
५. | श्रीमती | पू.आ.निकत सामान्य प्रशासन विभाग ९९३०४२९६०६ | POoNam.jadhav@nic.in 
& श्री ।प्र.वि.इंगोले सामान्य प्रशासन विभाग ९९८७०७९१८७ | Prakash.ingole72@mah.gov.in 
७. | श्रीमती | अ.झुं.खांडेकर सामान्य प्रशासन विभाग 8 EIFIOLE_|_achala.khandekar@nic.in 
८. | श्रीमती | सा.भ.मेढे गृह विभाग ९९३०१३९०२८ | sarikamendhe@gmail.com 
र्‌ श्री ना.रा.जाधव We विभाग ९९८७२०२००६ nagnathjadhav81@gmail.com 
| १०. | श्री ग.सु.गायकवाड गृह विभाग ९८९०७१७४९० | Ganesh.gaikwad@nic.in 
| ११. | १.| श्री | अ.र.ढाणे गुह विभाग ९४२२३४९६९८ | atul.dhane@nic.in 
१२. श्री रा.द.शिके Te विभाग ८०८२११११४२ rajaram.shirke@nic.in 
१३. श्री मं.ऱां.जाधव Te विभाग ९९८७३५९३०९ | Mangeshjadhav87@gmail.co 
१४.| श्री | अ.ज.गावडे महसूल व वन विभाग ८६००१०१६५६ त वाणात धका awade@nic.in 
१५.| श्री | अ.श.गावडे महसूल व वन विभाग ८२९१९१०७०७ | amol.gavde@nic.in 
१६. श्री श्री.म.मोहिते महसूल व वन विभाग ९९२००२५०५१ | shrikant.mohite@nic.in 
१७. श्री स.गो.मोहिते महसूल व वन विभाग ९०८२१२७९२९ | sadanand.mohite@nic.in 
१८.| श्री । प्र.प्रसपकळ महसूल व वन विभाग ८५९१२८६६५३ | prashant.sapkal@nic.in 
१९. | श्री | सं.ना.कांबळे महसूल व वन विभाग ९९६७४७६९९३ | Sandip.kamble@nic.in 
२०. | श्रीमती । रं.प्र.गवारी कृषि व पदुम विभाग ९६८९६४७३६६ | fanina.gawari@nic.in 
२१.। श्री | द.छ.शिदे शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग ८१०८४७१८०६ 
22. श्री मो.क.बागवान नगर विकास विभाग ९८९०१९२५१९ | Mohsin.bagwan@nic.in 
२३.।| श्री | ग.द.आलेवाड नगर विकास विभाग ८४२४०१११८९ | gaianan.alewad@nic.in 
२४.। श्री । प्र.बा.पंडीत नगर विकास विभाग ९३२३१२३२४४ | | 
२५. श्री भा.ग.गवस वित्त विभाग ९९६९३९५१०१ | bhaskar.gavas@gmail.com 
२६. श्री भ.गो.लब्दे वित्त विभाग ९८६९०७९५६९ | bharat.labde@nic.in 
२७. | श्रीमती | कि.अ.निकम वित्त विभाग ९०८२४७०८२७ | kirtinikam87@gmail.com 
२८. | श्रीमती | स्व.नि.चव्हाण वित्त विभाग ८१०४४८२०९६ | Swapna.chavan@nic.in 
२९. | श्री | सु.भि.गवळी वित्त विभाग ९९७५२८२२८३ fo 
30.) श्री | र.गु.बसर्गी सार्वजनिक बांधकाम विभाग ९०९६५०८११३ | ravindra.basargi@nic.in 
३१.| श्री | सो.द.शेलार सार्वजनिक बांधकाम विभाग ९८३०४४६१७९ | SOnusing.shelar@nic.in 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कअनि ११२३/प्र.क्र.०९/१४ब 


अ. | श्री/ नाव पदोन्नतीनं विभाग मोबाईल क्र ई-मेल आयडी 
क्र. | श्रीमती 
१॥ २ ३ ४ ५ 4 

३२. | श्रीमती | सु.सं.बांदिवडेकर | जलसंपदा विभाग ८७७९१०५७१० | Sujata.bandiwadekar@nic.in 

33. | श्रीमती | प्रि.नि.बापर्डकर | विधि व न्याय विभाग ९००४६८२१३१ | priyanka.bapardekar@nic.in 

३४. | श्रीमती | हे.अ.रोट्ये विधि व न्याय विभाग ९८६९२२७२३४ | hemangi.shetye@nic.iin 

३५. | श्रीमती तू.मो.व्यवहारे विधि व न्याय विभाग ९६१९५९४३२९ | पगी.४/8४१18/0(9110.॥1 

३६. | श्रीमती । व.बा.सावंत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग =| ९८८११३९४४१ | varsha.sawant@nic.in 

३७. | श्री | सं.वि.पाटील उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग । ९९६७०४६९४२ | sandip.patil@nic.in 

३८. | श्रीमती स्ने.अ.अडसूळ ग्रामविकास विभाग ८६५२१०३३९९ | snehal.rohokale@nic.in 

३९.। श्री | वि.ज्ञा.लळाड नियोजन विभाग ७०२१०९३२२० | vilas.lad@nic.in 

४०. श्री द.तु.लवटे नियोजन विभाग ९८९२९७९९४०. | dasharath.lawate@mah.gov.in 

va.] श्री | रा.स.मांजरेकर | सामाजिक न्याय feats सहाय्य | ८८९८९७४२१५ | raiesh.manjarekar@nic.in 
विभाग 

४२.| श्री | प्र.वि.शिशुपाळ । सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य | ८६५२१५०८०८ | pravin.shishupal@nic.in 
विभाग 

४३. | श्रीमती | रा.दि.देवकते पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ९७६९५८९२४४ | 19॥:१९५8९व७(0110-॥) 

४४. | श्री | सं.बा.बाबर सार्वजनिक आरोग्य विभाग ८८७९७३२५७१ | Sandip.babar@nic.in 

४५.। श्री । प्र.गो.साठे आदिवासी विकास विभाग ९८२११६३७६० | Pravin.sathe@nic.in 

vg.| श्री | प.बा.बंडगर आदिवासी विकास विभाग ९९२१७५१५९० | Pawankumar.bandgar@nic.in 

vo.) श्री | गो.बा.साबने आदिवासी विकास विभाग ८२७५०१०६३२ | gavind.sabane@nic.in 

४८. | श्रीमती | वि.धुं.संगशोट्टी सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग | ८४२५८३२५३१ | vilava.sangsheti@nic.in 

४९. | श्री | सु.पु.पांगारकर | सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग | ९४०४२३५६३४ | surai.pangarkar@nic.in 

५०.। श्री | द.पां.जाधव महिला व बाल विकास विभाग ९७६८८६४२०० | dattaprakash.jadhav@nic.in 

५१.| श्री | नि.ज.पाटील महिला व बाल विकास विभाग ९८६०४३२४४८ | nilesh.patil@nic.in 

५२.। श्री | प्र.सा.शिवतरे कौशल्य विकास व उद्योजकता ९५९४११९९९७ | pradeep.shivtare@nic.in 
विभाग 

"३. श्री मि.मो.साळुंखे कौठाल्य विकास व उद्योजकता ७९७७५८५६२५ | mithun.salunkhe@nic.in 
विभाग 

५४. | श्री | शे.स.मगर पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग | ९८९२२२३८०८ | shekhar.magar@nic.in 

५५. | श्री | जु.ब.सय्यद अल्पसंख्यांक विकास विभाग ७७१८८४१८८८ | juned.sayyad@nic.in 

५६.। श्री | सा.व्यंगानलवाड | वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये ९९३०८९९००७ | Sainath.ganalwad84@nic.in 
विभाग 

yo.| श्री | श.ह.खारोडे मृद व जलसंधारण विभाग ८६५२३३३३१५ | sharad.kharode@nic.in 

५८.| श्री | यो.शि.ठाकरे मृद व जलसंधारण विभाग ८६५२२४५००४ | yogesh.thakare@nic.in 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


